महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: देयक-२०२३/प्र.क.१७२/१३-ओ 
कृषि व पश्गुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक: ७ डिसेंबर,२०२३. 


विषय:- सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या कालावधीतील उपविभागीय कृषि 
अधिकारी, भंडारा या कार्यालयाचे अधिनस्त तालुका बिज गुणन 
प्रक्षेत्र, पाळोरा, जि.भंडारा या प्रक्षेत्रावरील २४०१ ०२६१ 
ळेखाशिर्षा खालील (२१) सामग्री व पुरवठा आणि (३१) इंधन या 
बाबीखालील प्रलंबित रु.५७,९९६/- च्या देयकास प्रशासकीय मंजूरी 
मिळण्याबाबत. 


संदर्भ:- 9) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३२०/२०१३/ 
विनियम, दि.१७/०४/२०१५ 
२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृषि/लेखा-१/देयक/साहित्य व इंधन/ 
नियम-४०/३७२४८/२०२३, दि.२८/११/२०२३. 


ज्ञापन : 

सन २०१५-१६ व २०१६-१७ मध्ये या कालावधीतील उपविभागीय कृषि अधिकारी, भंडारा या 
कार्यालयाचे अधिनस्त तालुका बिज गुणन प्रक्षेत्र, पाळोरा, जि.भंडारा या प्रक्षेत्रावरील बिजोत्पादन 
कार्यक्रम व इतर अनुषंगिक कामे कंत्राटदारामार्फत केली जातात. सदर कंत्राटदाराचे 
रु.१०,४९५/-(२१) सामग्री व पुरवठा आणि रु.४७,५०१/- (३१) इंधन या बाबी खालील एकूण 
प्रलंबित देयक रु.५७,९९६/- (अक्षरी रुपये सत्तावन्न हजार नऊऱी शहाण्णव फक्‍त) इतकी रक्‍कम 
अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.१७/०४/२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-१ अनुक्रमांक-६, नियम ४० नुसार प्रशासनिक विभाग प्रमुख यांना 
पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्या अधिकारानुसार सदर ज्ञापन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

३. यावरील येणारा खर्च मागणी क्र.डी-३, २४०१-पिकसंवर्धन, १०३-बी बियाणे, १०३(००) (०१) 
तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र (२४०१ ०२६१) अंतर्गत (२१) सामग्री व पुरवठा आणि (३१) इंधन या 
बाबीखाली सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः देयक-२०२३/प्र.क.१७२/१३-ओ 


४. आहरणव संवितरण अधिकारी यांनी सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला 
आहे त्याच प्रयोजनासाठी वापरण्यात येईल, याची दक्षता घ्यावी. तसेच या प्रकरणी कोणतीही 
प्रशासकीय व वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, तसे, आढळल्यास याबाबतची 
जबाबदारी सर्व संबंधितावर राहील. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www-.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१२०७१२३७०१५५०१ 
असा आहे. हा आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RUCHITA RANJAN PIMPLE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=4d2e14e1b5b622285a3 19d5494387 16bc45686280a 
ac03bea60829e7 14c19298, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=7E83BB07DDF0C67032F5 13E6336E3EE49F53D 
€047998C7012096DD9C8059D5FE, cn=RUCHITA RANJAN 
PIMPLE 


Date: 2023.12.07 12:37:43 +05'30" 


(रुचिता रं.पिंपळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त (कृषी) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. संचालक ( कृषी प्रक्रिया व नियोज), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. विभागीय कृषी tetas, नागपूर विभाग, नागपूर. 

४. उप विभागीय कृषी अधिकारी, भंडारा. 

५. महाळेखापाल-१/२( लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 

६. महालेखापाल-१/२( लेखा परिक्षा ) मुंबई / नागपूर 

७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


९. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला, मुंबई 
१०. निवडनस्ती/१३ ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


